नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) 
(पदविकाधारक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / 
राजपत्रित) (वेतनसंरचना पीबी-३ रु.१५६००- 
३९१००--गेड पे रु.६६००) पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१३१६/११८६/प्र.क्र.२३०/२०१६/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, 
दि.२८.४.२०१५. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, 
दि.१६.०७.२०१५. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२.०९.२०१६. 
४ शासन आदेडा क्र.विचौप्र-२८१६/१५१/प्र.क्र.३०/नवि-२७, दि.०७.०९.२०१८. 
५) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/ससंनर-पदो./२०१८/ 
प्रशा-१/७३९९, दि.१८.१२.२०१८. 
६) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/ससंनर-पदो./२०१८/ 
प्रशञा-१/१२५, दि.९.१.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, नगर 
रचना (गट-अ / राजपत्रित) (वेतनसंरचना पीबी-३ रु.१५६००-३९१००--ग्रेड पे रु.६६००) 
संवर्गातील पदविकाधारकांच्या कोट्यातील रिक्‍त पदे पदविकाधारक नगर रचनाकार (गट-अ / 
राजपत्रित) (वेतनसंरचना पीबी-३ रु.१५६००-३९१००-ग्रेड पे रु.५४००) या निम्न संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने भरण्याकरिता विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक, दि.०९ सप्टेंबर, 
२०१६ रोजी नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे घेण्यात आली होती. श्री. प्र. ना. गावंडे 
(भज-क / ज्ये.क्र.१२ / खुल्या पदावर) यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 
नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये सुरु असलेली विभागीय चौकशी विचारात घेता, त्यांना 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०४.१९७६ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नती न 
देण्याचा शासन मान्यतेने तत्कालीन परिस्थितीत जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. 
दरम्यान श्री.गावंडे यांच्याविरुध्दच्या विभागीय चौकशी प्रकरणी एकूण १२ दोषारोपांपैकी ११ 
दोषारोप मागे घेण्याचा आणि एका दोषारोपाच्या अनुषंगाने ताकीद देण्याचा निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१६/११८६/प्र.क्र.२३०/२०१६/नवि-२७, 


दि.०७.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. यासंदर्भात श्री.प्र.ना.गावंडे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.६८५/२०१७ 
मध्ये दि.२५.०९.२०१८ रोजी दिलेल्या निदेश्ाच्या अनुषंगाने, श्री.गावंडे यांना सहायक संचालक, 
नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील पदविकाधारकांच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
शासन आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खालील विवरणपत्रात 
दर्शविण्यात आलेल्या पदविकाधारक नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) (वेतनसंरचना पीबी-३ 
रु.१५६००-३९१००-ँग्रेड पे रु.६६००) पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ. । ज्येष्ठता । अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग पदोन्नतीचा 
क्र. | क्रमांक प्रवर्ग 
शिळ १२ | Musas = | भ.ज.(क) खुला 


अटीव शर्ती :- 

अ. या आदेझान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सद्य:स्थितीत कोणतीही 
विभागीय चौकशी / न्यायालयीन कारवाई प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. 

ब. पदोन्नतीचे पद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील असल्याने नियमित 
निवडसूचीवरीळल पात्रापात्रतेनंतर आणि सदर निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेने नियमित केल्यानंतर उक्त अधिकारी हे पदोन्नतीच्या पदावर 
सेवाज्येष्ठता व अन्य सेवाविषयक लाभ मिळण्यास पात्र ठरतील. 

क. ज्येष्ठतासूचीनुसार विचारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची पात्रापात्रता तपासण्यात आली असून 
या संदर्भात भविष्यात कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
सहमतीने यथायोग्य निर्णय घेण्यात येईल. 

ड. अमरावती जात पडताळणी कार्यालय यांच्याकडून प्राप्त जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंबंधी 
भविष्यात कोणत्याही स्तरावर तफावत आढळून आल्यास संबंधित मागासवर्गीय 
अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द करुन आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. 

इ. पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ 
च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१६/११८६/प्र.क्र.२३०/२०१६/नवि-२७, 


०२. 


फ. श्री.प्र.ना.गावंडे (ज्ये.क्र.१२)(भ.ज.क) यांनी सा.प्र.वि.दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळवून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या 
स्थानावर आले नसल्याबाबत संचालनालयाने खात्री केली असल्याने, सदर मागासवर्गीय 
अधिकाऱ्यांबाबत भविष्यात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संचालनालयाची राहील. 

ग. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क 


मिळणार नाही. 


ह. सा.प्र.वि.शासन अधिसूचना दि.२८ मे, २०१८ नुसार श्री.प्र.ना.गावंडे (ज्ये.क्र.१२)(भ.ज.क) 
यांनी संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केल्याची खातरजमा करावी. 
ई. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०२.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
संबंधीत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीपूर्वी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक 


राहील. 


ज. उपरोक्त नमूद अटींशिवाय उक्त अधिकाऱ्यांची पदोन्नती त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षाच्या 
पुढे किंवा अर्हताकारी ३० वर्षाच्या सेवा कालावधीपुढे सेवेत राहण्यास पात्रापात्रता 
आजमाविण्याच्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०१५, दि.२८ एप्रिल, २०१५ व दि.१६ 
जुले, २०१५ मधील तरतुदी व पदोन्नतीने पदस्थापनेकरिता महसूली विभाग वाटपाकरिता दिलेले 
पसंतीक्रम विचारात घेऊन श्री.प्र.ना.गावंडे यांना खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार 
सहायक संचाळक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) पदावरील पदोन्न्तीने पदस्थापना देण्यात 


येत आहे. 
अ. | अधिकाऱ्यांचे | सध्या कार्यरत कार्यालय  । वाटप करण्यात पदोन्नतीने 
क्र नांव येत असलेला पदस्थापनेचे 
महसूली विभाग कार्यालय. 
॥ श्री. प्रशांत | नगर रचनाकार, मुल्यांकन तज्ञ, | अमरावती । सहायक संचालक, 
नामदेवराव | वर्ग-१, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगर रचना, अकोला 
गावंडे औरंगाबाद महानगरपालिका 
(औरंगाबाद/जाळना/बीड पथक) (प्र.नि.) 
०३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 


श्री.प्र.ना.गावंडे यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्‍ततेचे कार्यकारी आदेशा 
तातडीने निर्गमित करावेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१६/११८६/प्र.क्र.२३०/२०१६/नवि-२७, 


०४. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या श्री.गावंडे यांनी पदोन्नतीचे कार्यकारी आदेशा 
प्राप्त होताच पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू होणे आवशयक आहे. 
श्री.गावंडे हे विहित कालावधीत रुजू न होता ते ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होतील, 
त्या दिनांकापासून पदोन्नत झाल्याचे समजण्यात येईल. 


०५. stands हे पदोन्नतीने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नती नको आहे, असे समजून सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-१०८७/३१११/प्र.क्र.११/८९/१२, दि.३०.०४.२०११ मधीळ आदेशानुसार त्यांची 
पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच अज्ञा अधिकाऱ्यास कालबद्ध पदोन्नती / सेवातंर्गत आश्वासित 
प्रगती योजना / सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला / दुसरा लाभ मंजूर 
करण्यात आला असल्यास, वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.आप्रयो-१०१५/ प्र.क्र.१११/ 
२०१५/सेवा-३, दि.२३ डिसेंबर, २०१५ मधील तरतुदीनुसार सदरचा लाभ काढून घेण्यात येईल. 
मात्र दिलेल्या लाभाची वसुली करण्यात येणार नाही. 


०६. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार त्यांचे नांव निवडसूचीतून 
काढून टाकण्यात येईल. तसेच यानंतर पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येणार नाही. तद्नंतर गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा नियमित निवडसूचीत समावेड करण्याबाबत 
त्यांच्या नांवाचा विचार करण्यात येईल. 


०७. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदग्रहण केल्याच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधीळ नियम ११ (१) (ए) व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील नियम १३ (अ) (१) (२) (ब) (१ व २) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक 
विचारात घेऊन त्यांची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


०८. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने नियुक्तीच्या 
ठिकाणी ज्या दिनांकास हजर होण्यास कळविण्यात आले आहे व ते नियुक्तीच्या ठिकाणी ज्या 
दिनांकास हजर होतील, याबाबत शासनास तातडीने अवगत करण्यात यावे. 


०९. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा राजकीय दबाव आणून नियुक्‍ती अन्य ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्यानुसार नोंद घेण्यात येईल. तसेच 
राजकीय दबावाची कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व 
२३ चा भंग करणारी असल्याने संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात 
येईल, यांची नोंद घेण्यात यावी. 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१६/११८६/प्र.क्र.२३०/२०१६/नवि-२७, 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/१५/.॥६॥॥/०59॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०१२५११२३३७३३२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
Vishnu Shripati (000 चाहा 
stalCode=400032, st=Mi 
4508a75a767041512fe \6b8f2dSbc8cafB57fe02cd2 
9ce4bbb7 109, 


Patil या 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति:- 
श्री.प्रशांत नामदेवराव गावंडे यांना 
(संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत.) 
Ud :- 


१. महालेखापाल (लेखा व SAI), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. मा. मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला 

७. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 
(३-प्रती) 

८, Ud सहं संचालक, नगर रचना, ------------------- ी 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

११.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, --------------------------------------- र 

१२.नगर रचनाकार, मुल्यांकन तज्ञ, वर्ग-१, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद 
(औरंगाबाद/जालना/बीड पथक) 

१३.निवडनस्ती/नवि-२७. 


KKKKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


